वाचा : 


शासकीय, निमशासकीय व शासन अनुदानित 
संस्थामधील सेवामध्ये भरतीसाठी महिलांकरिता 
३०% जागा आरक्षित ठेवणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण -२०१७/प्र .क्र १९१/१७/का-२ 
नवीन प्रशासन भवन ,तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय ,मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : ११ जानेवारी, २०१९ 


. शासन निर्णय xe व बाल विकास विभाग क्र ८२/२००१/मसेआ-२०००/ 


प्र.क्र ४१५/का-२, दिनांक २५.०५.२००१. 

शासन परिपत्रक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक 
सीबीसी-२०१२/प्र.क्र -१८२, विजाभज -०१, दिनांक २५.०३.२०१३. 

शासन निर्णय afer व बाल विकास विभाग क्र- संकीर्ण -२०१७/प्र.क्र ३०/का-२ 
/मंत्रालय मुंबई, दिनांक १०.०४.२०१७. 

शासन निर्णय ,महिला व बाल विकास विभाग ,क्र संकीर्ण -२०१७ /प्र.क्र १९७ /१७/ 
का-२, दिनांक १५.१२.२०१७. 

आयुक्‍त, महिला व बाल विकास , पुणे यांचे पत्र क्रमांक मवबावि /१८-१९ /30% 
/आरक्षण/का -६/ ४६७९/ दिनांक ०८.०८.२०१८. 

आयुक्त ,महिला व बाल विकास ,पुणे यांचे पत्र क्र मवबावि/१८-१९/३०% आरक्षण/ 
का -६/ ४९६६ दिनांक २८.०८.२०१८. 


प्रस्तावना :- 


संस्थामधील सेवामध्ये भरतीसाठी महिलांकरिता ३०% जागा आरक्षित ठेवण्यात आलेल्या आहेत. तथापि, 
सदर झासन निर्णयातील काही बाबींची स्पष्टता व्हावी , यासाठी उपरोक्त संदर्भाधीन क्र ४ च्या शासन 
निर्णय दिनांक १५.१२.२०१७ अन्वये, शासन निर्णय दिनांक २५.०५.२००१ मधील मुद्दा क्र एक (१०), दोन 


(अ) (३) ,दोन (अ) (४) ,दोन (७) यामध्ये सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. तर अन्य बाबींसंदर्भातील 


संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये शासकीय ,निमशासकीय व झासन अनुदानित 


कार्यवाही शासन निर्णय दिनांक 24.04.2009 च्या शासन निर्णयानुसार कायम ठेवण्यात आली आहे. 
तथापि, महिलांना ३० % आरक्षण देणेबाबत उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. ४ मधील दिनांक १५.१२.२०१७ च्या 


शासन निर्णयातील काही तरतूदींबाबत येणाऱ्या अडचणींच्या अनुषंगाने स्पष्टीकरणात्मक सूचना 


निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती . त्यानुसार आता खालीलप्रमाणे शासन निर्णय 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१) शासन निर्णय दिनांक २५.०५.२००१ मधील ज्या तरतूदींमध्ये दिनांक 94.92.2099 च्या 
शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत त्या सुधारणा शासन निर्णय निर्गमीत 


२) शासन निर्णय दिनांक १५.१२.२०१७ मधील परिच्छेद क्र २ मध्ये नमूद ,महिलेची वैवाहिक 


झाल्याच्या दिनांकापासून म्हणजे दिनांक १५.१२.२०१७ पासून लागू राहतील. 


स्थिती विचारात घेणेबाबतची तरतूद वगळण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०१७/प्र .क्र १९१/१७/का- 2 


३) विधवा / घटस्फोटीत /परितक्‍्त्या महिला यानांही नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र देताना 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दिनांक २५.०३.२०१३ मध्ये नमूद तरतुदीनुसार 
नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. 

४) उपरोक्त तरतूदींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची दक्षता आयुक्‍्त,/उपायुक्त, / 
विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास यांनी घ्यावी. उपरोक्त बाबींव्यतिरिक्‍त शासनाच्या 
महिला व बाल विकास विभागाच्या वाचा १ व ४ मधील २५.०५.२००१ आणि १५.१२.२०१७ च्या 
शासन निर्णयातील अन्य बाबींच्या संदर्भातील कार्यवाही त्या शासन निर्णयात नमूद 
केल्याप्रमाणेच करण्यात यावी. 

हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७९/५/५/.॥9॥9/9७॥[॥9.90०४.॥ संकेतस्थळावर 

उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१९०११११६५१४७८१३० असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Smita Dattatray Nivatkar 
DN: c=IN, o=Governmen ‘t Of Maharashtra, ou=Women and Child 
De it, postalCode=400032, st=M. 


a jaharashtra, 
3fa46cf1e9285 1 8ffc98619187a1 ef6de2dd57c16934e9cb667 


Smita Dattatra 
yY » 
7 2cc02aa258b08, 
serialNumber=f9bd2a7c214922f8f4939e8071 1ece461c9dfd9c679b28 
N | V a t ka r £98e79475c5ea90e21, cn=Smita Dattatray Nivatkar 


Date: 2019.01.11 17:01:55 +05'30' 


(स्मिता निवतकर) 
उपसचिव ,महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

मा.राज्यपाल, यांचे सचिव,राजभवन,मुंबई-३२ 
. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय,मुंबई .-३२ 

३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ. मुंबई -३२ 

४. मा.सभापती/उपसभापती विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ. मुंबई -३२ 

५. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/ विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधीमंडळ. मुंबई. 

६. मा.सदस्य , विधानवसभा / विधानपरिषद, विधानमंडळ, महाराष्ट्र विधानमंडळ. मुंबई-३२ 
मा.मंत्री (पहिला व बाळ विकास)/ राज्यमंत्रीमहिला व बाल विकास) यांचे खाजगी सचिव , 
मंत्रालय ,मुंबई -३२ 

८. सर्व अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,मंत्रालय, मुंबई-३२ 

९. आयुक्त / sugar विभागीय उपायुक्‍त, महिळा व बाळ विकास .पुणे 

१०. सर्व उपसचिव / अवर सचिव/कक्षअधिकारी, महिला व बाल विकास. नवीन प्रशासकीय भवन , 
मुंबई-३२ 

११. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी महाराष्ट्र राज्य. 

१२. सर्व जिल्हाधिकारी ,महाराष्ट्र राज्य 

१३. निवड नस्ती का-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


